अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 

: खेड, जि.रत्नागिरी, व पदसिध्द सदस्य, 
मोटार अपघात दावा, न्यायाधिकरण, 
खेड जि.रत्नागिरी यांना त्यांच्या, 
न्यायाधिकरणाकरिता स्वीय प्रपंजी लेखा, 


उघडण्यास अनुंमती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग | 
शासन निर्णय, क्रमांक:-एमसीटी ०३०५/४१९/सीआर-६१/परि-५ 
मंत्रालय,मुंबई-४००० ०३२, दिनांक:-)८ऑगस्ट, २००५. 


वाघा:-१) शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्र-एमसीटी०५०३/७५१/प्र.क्र.९१/परि-५, 
'दिं.२०/०२/२००४, 
२) सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, खेड जि.रत्नागिरी यांचे पत्र 
क्र.१२०/२००५, दिं,२२/०२/२००५. 
३) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शांखॉ) यांचे पंत्र 'क्रमांक:ओ/१२२४/८०, 
दि.०९/०३/२००५ न ी 
४) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक:एमसीटी०३०५/४१९/सीआर-६१/परि-५, 
दि.२०/०४/२००५ 
शासन निर्णय:- मोटार वाहन अधिनियम १९८८ (१९८८ चा ५९) व्या कलम १६५ (२) च्या 
अंधिकारानुसार, शासन अधिकारानुसार, शासन अधिसूचना, गृह . विभाग, 
क्र:एमसीटी-०५०३/४७१/प्र.क्र.९१/परि-५, दि.२०/०२/२००४ अन्वये खेड जि.रत्नागिरी येथे 
स्वतंत्र मोटार अपघाताचे दावे चालविण्यासाठी एक सदस्यीय मोटार अपघात दावा 
न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. त्यानुसार अपर जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, खेड 
जि.रत्मागिरी न्यायाधिकरणावर पदसिध्द सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली. शासन 
निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-एमसीटी-०३०५/४१९/सीआर-६१/परि-५, दि.२०/०४/२००५ च्या 
आदेशान्वये त्यांना कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. सदर न्यायाधिकरणात मोटार अपघाताच्या नुकसान भरपाईच्या संदर्भात 
प्राप्त होणा-या रक्‍्कमांसाठी महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८, खंड १ मधील नियम ५१२ 
मधील तरतुदीनुसार पदसिध्द सदस्य, मोटार अपघातं दावा न्यायाधिकरण, खेड जिल्हा 
: रत्नागिरी यांचे पदनामाने संबंधित कोषागारात स्वीय प्रपंजी लेखे (पी.एल.ए.) लेखा परिक्षेच्या 
अधीन. राहून उघडण्यास शोसन याद्वारे मंजुरी देत आहे. सदर लेखा ज्या प्रयोजनासाठी 
वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात यावा. 
२. हे आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-२१७/०५/कोषा-५, 
दि.२१/०५/२००५ तसेच महालेखापाल (लेखां व अनुज्ञेयता), १, महाराष्ट्र मुंबई यांच्या 


LETTER CR-61D:\emol ०200500 फया- 


अनौपचारिक संदर्भ gaa. TM/CH .2/UOR/2o008- 04/489, दिनांक २७/०६/२००५ अन्वय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


< 
शक TSN 
व (आ.बा.डमाळे ) 

कार्यासन अंधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, र भे 
weds. २०4 न्यायालय, (अपील: शाखा), मुंबई, (पत्रान्वये) 

अपर जिल्हा व सत्र न्यायाधिश,व Tees सदस्य;-मोटार अपघात दावा 
न्यायाधिकरण, खेड ,जिल्हा रत्नागिरी, 

महालेखापाल (लेखा व अनुक्षेयता)/(लिखा. परिक्षा) -महाःराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर/निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, स्त्कागिरी: 

उप कोषागार अधिकारी, खेड जिल्हा, रत्नागिरी. 

विधी व न्याय विभाग, कार्यासन-१२/कार्यामनन-&--:... . s 

वित्त विभाग, विनियम/व्यय-८/को-५, 

गृह विभाग, आस्था-१ 

निवड नस्ती, परिवहन-५. 


र cine ळी समम मी 


